भूसंपादन अधिनियम, १८९४ नुसार कलम १८ 
खालील वाढीव मोबदला मा.न्यायालयात भरणा 
करण्यासाठी - ८६७४ - शासनाने ठेवलेल्या 
प्रतिभूती ठेवी या लेखाज्ीर्षाखाली निधी उपलब्ध 
करण्याबाबत. 

(भूसंदर्भ क्र.४९/१९९१ श्री.राजाराम लाडोबा 
IR, WARM, ता.कुडाळ, जि.सिंधुदुर्ग) 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्र.भूसंमो-२०२३/प्र.क्र.३०२/अ-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक:- १४.०३.२०२४ 


वाचा:- शासन ज्ञापन क्र भूसंमो-२०२३/प्र.क्र.३०२/अ-२, दिनांक १६.०२.२०२४ 


शासन शुद्धिपत्रक:- 


उपरोक्त वाचा येथील नमूद शासन ज्ञापनामध्ये परिच्छेद क्र.३ च्या ओळ क्र.२ व ३ मधील 


“संगणक संकेतांक ८६७४ ५०१२” याऐवजी “संगणक संकेतांक ८६७४ ००१९” असे वाचावे. 
०२. शासन ज्ञापन दि.१६.०२.२०२४ मधील इतर सर्व मजकूर कायम ठेवण्यात येत आहे. 


०३. सदर झासन शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१५१६३५३०५५१९ असा आहे. हा शासन 
शुद्धिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
MANIK VITTHAL 
DHAMALE 


(माणिक ढमाले) 
कार्यासन अधिकारी, महसूल व वन विभाग 
प्रति, 


बलि 


विभागीय आयुक्‍त, कोंकण विभाग, कोंकण भवन, नवी मुंबई. 
जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग 

उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन समन्वय), जिल्हाधिकारी कार्यालय, सिंधुदुर्ग 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, सिंधुदुर्ग 


AD 


AN 
>> ee स्प 


co 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः भूसंमो-२०२३/प्र.क्र.३०२/अ-२ 


) कार्यकारी अभियंता, सिंधुदुर्ग 

) अधीक्षक, मा. दिवाणी नयायालय, (ब.स्तर) सिंधुदुर्ग, मु. ओरोस. 
) सरकारी वकील, मा. उच्च न्यायालय, मंबई 
) 
) 


Sm S&S 


जिल्हा सरकारी वकील, सिंधुदुर्ग 

महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

१०) महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

११) वित्त विभाग (अर्थसंकल्प शाखा-२/४/व्यय-९), मंत्रालय, मुंबई 

१२) कक्ष अधिकारी,( अ-१, अ-३, अ-४, ब-१) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२ 
) 
) 


“०2? (२ 


१३) पीएसी-१ कार्यासने, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१४) निवडनस्ती (कार्यासन अ-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


